दि.१.१.२००६ नंतरच्या निवृत्तीवेतन/कुदुंबनिवृत्तीवेतन 
प्रकरणांसाठी वेतन पडताळणीबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
परिपत्रक क्रमांक गृहआ१०१०/प्र.क्र.५९ / आस्था- 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. दिनांक: १९ मार्च २०१० 
संदर्भ १) शासन निर्णय ,वित्त विभाग क्र.सेनिवे १००९/प्र.क्र.३३/सेवा-४, दि.२०/१०/२०-०९ 
२) शासन परिपत्रक क्र. सेनिवे १००९/प्र.क्र.९१/सेवा-४, दि.८/१२/२००५ 


परिपत्रक 

शासकीय कार्यालयातील सेवानिवृत्त होणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांना संवानिवृती वतन व अनुषंगिक लाभ 
देण्याकरीता त्यांची सेवापुस्तके महालेखापाल कायलियास पाठविण्यापूर्वी वतर्नानश्‍चिती पडताळणी होण आवश्‍यक 
असते. यापूर्वी सदर पडताळणी लेखा व कोषागारे संचालनालयाच्या वेतन पडताळणी पथकामार्फत करण्यात यंत 
होती. सहाव्या वेतनाच्या अंमलबजावणीनंतर उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये सेवानिवृत्ती वेतन 
परिगणीत करण्याबाबत वित्त विभागामार्फत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

संदर्भ क्र.२ नुसार वेतननिश्चिती पडताळणी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यप'ःदत विहित करण्यात आली 
आहे. संबंधित निवृत्ती वेतन धारकांची वेतननिश्‍चिती ज्या कार्यालयाने केली आहे त्या कार्यालयाच्या एक टप्पा 
वरिष्ठ स्तरावरुन वेतन पडताळणी करावयाची आहे. म्हणजेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांतील 
कर्मचा-यांच्या वेतननिश्‍चितीची पडताळणी प्रादेशिक कार्यालयाने प्रादेशिक कार्थालयातील कर्मचा-यांच्या 
वेतननिश्‍चितीची पडताळणी विभाग प्रमुखाने व विभाग प्रमुख स्तरावरील कार्यालयातील कर्मचा-यांच्या 
वेतननिश्‍चितीची पडताळणी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी करावयाची आहे. व त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर विशिष्ठ 
अशा कर्मचारीवर्गविर नावाने ही जबाबदारी सोपवावी. व तसे महालेखापाल मुंबई/नागपूर संचालक, लखा व 
कोषागारे व वित्त विभाग यांना कळवावे. अशा सूचना आहेत. 

वित्त विभागाच्या सदर सूचनेनुसार गृह विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयांनी 
केलेली वेतन निश्‍चितीची वेतन पडताळणी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने करावयाची आहे. तरी विभागाच्या 
अधिनस्त असलेल्या खालील विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या सुधारीत वेतन संरचनेतील 
वेतन निश्‍चितीची पडताळणीक्ती कार्यवाही करण्यासाठी खालील अधिकारी/कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


म. कार्यालय / विभाग प्रमुखाचे नाव | कार्यासनाचे नाव । अधिकारी” कर्मचाऱ्याचे नावा 

| १ | पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र । भापोसे कक्ष  । श्रीमती खळे, लेखा अधिकारी, श्री.पाटील 
राज्य, मुंबई | | सहायक लेखा अधिकारी, श्रीमती काळ, 

| सहायक लेखा अधिकारी 

= पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई | ot कक्ष | वरीलप्रमाणे 

= ३ | आयुक्‍त, गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई is भापोसे कक्ष | aaa  ढ।|[|| 

| ४ | महासंचालक, अन्टी करप्शन ब्युरो, | पोल-२ ' श्री. वि.फ.वसावे. क.अ 

| | म.रा.मुंबई. | | श्री.का.गे.औटी. सहायक 

=: | महासमादेशक, नागरी eT Te | att रा.गा..गायकवाड,क.अ. 
होमगार्ड,म.रा.मुंबई | | श्री.वंजारी,सहायक 

r संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक |g eae, कक्ष wee 
प्रयोगशाळा,मुंबई व पोलीस शल्य | | | श्री.रा.वि.कुडले. सहायक 
चिकित्सक, मुंबई | | श्री.हमंत महाजन, सहायक 


| 
जा eRe ee | 
| ७ | संचालक, सरकारी अभियोग | पोल-१० || श्री.र.शि.गोरवे. कक्ष अधिकारी 
संचालनालय, म.रा.मुंबई. | श्री.सु.ब.पाटील, सहायक, 
| 


श्रीमती मनिषा सावंत, सहायक 


क कमान तयाना RE 


9) (१) \kate/Pav Vervfication 


| ८ | प्रबंधक, मोटार अपघात दावा परिवहन ५. | श्री.शि.ना.मानेकर, कक्ष अधिकारी 
| 
i 


न्यायाधिकरण | श्रीमती वै.वि.बागवे, सहायक 
रा परिवहन आयुक्‍त परिवहन ४ MU, मयेकर, अवर सर्चिव 
श्री.डि.के.गवाणकर, सहायक | 


| 
| a eid प्रा.प. शिरधनकर, सहायक 


काक कवल डड नवत ली _ 


० नळ मुख्य प्रशासकीय अधिकारी dete | श्री.स.ज.तिडके, क.अ 
क्ल मेरीटाईम बोर्ड | श्रीमती सु.सा.नाईक.सहायक 

"9g | कारागृह महानिरिक्षक,म.रा.पुणे तुरुंग | श्री.स.सि.संख्ये, क.अ शिश 
| । | | श्री.वि.ज.ओजाळे, सहायक 
| | | श्री.दि.म.राणे, सहायक 
__ १२ | आयुक्त, राज्यउत्पादन शुल्क /राऊशु-४ TSH 
| श्रीमती वि.व.कदम,सहायक 
= || श्री.प्रगि.निगळे,सहायक 

वरील कार्यासनांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुखांकडून लेखा संवर्गातील लेखा 
अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी / लेखा लिपिक इत्यादी कर्मचारी उपलब्ध करुन घेऊन सदर काम करून 
घेण्यात यावे. 

वर नमूद केल्याप्रमाणे कार्यासनाचे कार्यासन अधिकारी /लेखा अधिकारी हे सदर कामाचे नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून काम पहातील 

वित्त विभागाच्या निदेशाप्रमाणे संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयातील सेवापुस्तक संबोधित 
पदनिर्देशित अधिका-यांकडे वेतननिश्चिती पडताळणी करीता पाठवावीत. या परिपत्रकात नमूद संदर्भ क्र.९ 
वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ३०/१०/२००९ हा शासनाच्या वेबसाईटवर संगणक संकेतांक 
क्र.२००९१०३०१६३१०७००१ वर उपलब्ध असून संदर्भ क्र. २ संगणक संकेतांक २००९१२०९११०८४९००१ W 
उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


sone, 


X. 


_ जे रर ल 


(अविनाश FT. GTA) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा-१) महाराष्ट्र्‌ मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, नागपूर 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) वित्त विभाग,( का सेवा-४), मंत्रालय, मुंबई 
७) संबंधित कार्यालय प्रमुख, मुंबई 
८) अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे प्रशासकीय अधिकारी 
९) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१०) प्रधान सचिव (अ व सु) प्रधान सचिव,( परिवहन,बंदरे व रा.ऊ.सु.) यांचे स्वीय सहायक 
११) संबंधित कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव, गृह विभाग 
१२) गृह विभागातील सर्व पर्यवेक्षकीय अधिकारी 
१३) गृह विभागातील सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी 
१४) रोख शाखा, गृह विभाग 
५) निवड नस्ती आस्था-२, गृह विभाग. 


D:\soft\LOTUS \kate/Pay Verytication 


